झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क 
पुनर्वसन सदनिकांचे शुल्क निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५४(भाग-१)/झोपसु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २५मे, २०२३. 


वाचा :- 


गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-झोपुधो-०८१०/प्र.क्र.९६/२०१८/झोपसु-१, 
दि.१६ मे, २०१८ 


प्रस्तावना :- 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतर्गत दि.०१.०१.२००० पासून दि.०१.०१.२०११ पर्यंत 


अस्तित्वात असलेल्या झोपडीच्या संदर्भात अशा झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे सशुल्क 
पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने दि.१६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्विकारले आहे. 
त्यानुषंगाने सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात 
आली होती. सदर समितीने केळेल्या शिफारसीस मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजनेंतर्गत Wied पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब झासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


गृहनिर्माण विभागाच्या दि.१६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेची 
किंमत रु.२.५ लाख इतकी निश्चित करण्यात येत आहे. 

यासंदर्भात आवशयक अटी व ait मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन 


प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनाच्या पूर्वमान्यतेने निश्चित कराव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५४(भाग-१)/झोपसु-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५२५१३२०००९५०९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TUMBARE SUNIL . 
BABURAO ame —— 
(सु.बा.तुंबारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

. मा.उप मुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

७. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

८. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 

गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पू), मुंबई 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, अनंत 
काणेकरमार्ग, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-५१. 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे. 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, 

पुणे. 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, नागपूर महानगरपालिका, 
नागपूर. 

१३. निवड नस्ती/ झोपसु-१. 


०८ “७ AD LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


